सार्वत्रिक बदल्या सन २०२३ 
अधीक्षक (गट-आ), राज्य उत्पादन शुल्क. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- इएसटी-१२२३/प्र.क्र.१०९/राउशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२. 
दिनांक :- २२ मे, २०२३. 


शासन आदेठा:- 

अधीक्षक (गट-आ), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातील स्तंभ (२) मधील अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार, सन २०२३ मध्ये नियत बदली करण्यात येत असून त्यांची 


पदस्थापना खालील स्तंभ (४) मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन पदस्थापना 
Poa | २ ३ 1४ | 
a श्रीमती स्वाती आनंद काकडे | अधीक्षक, weal, गडचिरोली | अधीक्षक, राउञु, वर्धा 
२ _ श्रीमती स्नेहा सुरेश सराफ । अधीक्षक, Wey, अकोला  । अधीक्षक, राउशु, नंदूरबार 
3 श्री.युवराज गोपीनाथ राठोड । अधीक्षक, WTS, नंदूरबार । अधीक्षक, राउशु, भंडारा 
४ | श्री.रविकिरण रघुनाथ कोले | अधीक्षक, राउझु, परभणी अधीक्षक, राउशु, रायगड 


२. सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

३. सदर बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न 
केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी 
असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०५२२१८३१०२३८२९ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANDEEP पटा रश वरी मि ती 

GORAKHNATH 

DHAKANE Oak ian asa 
(संदिप गो.ढाकणे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


532FB66A73DA715F67803 
DEEP GORAKHNATH 


प्रति, 
१) मा. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) अपर मुख्य सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२२३/प्र.क्र.१०९/राउशु-१ 


आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
महाळलेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
सर्व विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 


3) 
) 
) 
) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) 
) 


oC x 


दु 


Go mM 


संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 


८) निवडनस्ती (राउशु-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


